महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, सातारा या कार्यालयातील “उप 
कार्यकारी अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.४८/प्रशा-२(१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन Ses समक्रमांक, दिनांक १७.०९.२०१९, 
दिनांक ०२.११.२०२०, दिनांक २२.१०.२०२१ व दिनांक ०२.११.२०२२ 


शासन आदेशा 


श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांची संदर्भाधीन दिनांक 
१७.०९.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, सातारा या कार्यालयातील “उप कार्यकारी अधिकारी” या 
पदावर प्रथमत: एक वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यानुसार श्रीमती 
कुंभार या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, सातारा या कार्यालयात दिनांक 
३०.०९.२०१९ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तद्नंतर श्रीमती कुंभार यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
काळलावधीस अनुक्रमे दिनांक 02.99.2020, दिनांक २२.१०.२०२१ व दिनांक ०२.११.२०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये प्रत्येकी ०१ वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक 
२९.०९.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये, श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, कक्ष अधिकारी यांच्या उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, सातारा या 
कार्यालयातील “उप कार्यकारी अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस ०१ वर्ष म्हणजेच 
दिनांक २९.०९.२०२४ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्रीमती कुंभार यांना यापुढे कोणतीही मुदतवाढ 
अनुज्ञेय होणार नाही. 
३. श्रीमती कुंभार यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनाक १७.०९.२०१९ रोजीच्या शासन 


आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.४८/प्रशा-२(१४ब) 


सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१११८१९०६३३०७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
K| RA N KA S H | N AT H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311d 

2f0e47e2fa1 faf797, 

pseudonym=2D44D451D265F 16B5CF7C5E69E475151658C1F48, 
S H | N D EF serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C48080 

BAD7972572EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 

Date: 2023.12.11 18:18:46 +05'30' 


(fer. @r. गिंदे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती माधुरी ता.कुंभार, उप कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, सातारा. 
प्रत:- 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२. 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) सह/उप सचिव (कामगार-७), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळ, मुंबई. 

५) निवड नस्ती/संग्रहार्थ-प्रशा-२(१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


